महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनस्तर 
5-१५: ४१८००-१३२३००) मधील पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १७ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- समक्रमांक दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० चा शासन निर्णय 


शुध्दीपत्रक :- 

महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधीळ वेतन स्तर एस- १५: ४१८००- 
१३२३००) या संवर्गात संदर्भाधीन आदेझान्वये सरळसेवेने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर आदेझातील अ.क्र.१६, ४३ व Co येथील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत 
आहे. 


आदेशा । अधिकाऱ्याचे नावा । जात | सरळसेवेने पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
तील प्रवर्ग 
१६ श्री. गोडगे बुकेश्वर खुला | मंडल कृषि अधिकारी, | मंडल कृषि अधिकारी, 

प्रकाठा चिंचणीअंबप, ता. चिंचणीअंबप, ता. कडेगाव, जि. 


पलुस, जि. सांगळी । सांगली 


४३ श्री. दमाहे खुला | मंडल कृषि अधिकारी, | मंडल कृषि अधिकारी, 
जितेंद्रकुमार (कसनसूर नर्सरी), (कसनसूर नर्सरी), ता. एटापल्ली, 
धुरणलाल ता. भामरागड, जि. गडचिरोली 

जि. गडचिरोली 

८० श्री. जिरवणकर खुला | मंडल कृषि अधिकारी, | कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
विशाल सत्यनारायण राजुरा, ता. चांदूररेल्वे, । सहसंचालक कार्यालय, अमरावती 

जि. अमरावती 


२. तसेच, संदर्भाधीन आदेशातील अ.क्र.२३७ येथील अधिकाऱ्याच्या नावामध्ये “श्री.बन्सोड पंकज मधुकर” 
याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


३. सरळसेवा पदभरती संदर्भातील संदर्भाधीन आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.३१४/१६अओ 


द. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३१७१६४५११७२०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. ७ «Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
S U g S a b h ठे] DN: c=IN, nt Of Mahara: 
rV SAMDNaJl ८ 

d 


culture And 


Depai alCode=4000: ashtra, 
20=1 28896369563 9bfaedeal 12e908c0e9a7e572 


14190197 #51, 
॥ 


serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf34 
h a p a e 0720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2020.03.17 16:48:27 +05'30" 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
93. कृषि सहसंचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१६. निवड नस्ती /१६अे. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


